oV/D:\Negia २००९०1 s\SEPIGR 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१३ चे, नागपुर 
येथील मुख्यालय मौजा विसोरा, ता.वडसा 
देसाईगंज, जि.गडचिरोली येथे स्थानांतरीत 
करण्याबाबत. 


_ .महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.पीओएस-२८०८/प्र.क्र.३३३/योल-३ 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ दिनांक . २२ सप्टेंबर, २००९. 


वाचा :- १) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरएफ /०९९२/२१२१/ प्र.क्र. ३२७७/ पोल ३ 
दिनांक .३० जानेवारी , १९९३ 
२) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र. अपोमसं/रारापोबल/०२/ गट १३-स्थानंतर/ 
२५७६/१००/२००८. दि. १४ सप्टेंबर,२००९. 


चंद्रपुर व गडचिरोली येथील नक्षलवादी कारवायांना आळा घालण्याकरीता राज्य 
राखीव पोलीस बल गट क्र. १३, निर्माण करण्यात आला आहे. या राज्य राखीव पोलीस बल गटाचे 
कार्यालय तात्पुरत्या स्वरुपात नागपूर येथे स्थानापन्न करण्यात आले होते. गडचिरोली जिल्हातील वाढत्या. 
नक्षलवादी कारवाया विचारात घेता या गटाचे नागपूर येथील कार्यालय मौजा विसोरा ता. वडसा 
देसाईगंज, जिल्हा. गडचिरोली येथे स्थानांतरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या दिचाराधिन होता. 


याबाबत शासनाने पुढिल प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १३ चे , नागपुर येथील मुख्यालय मौजा विसोरा, 


ता.वडसा देसाईगंज, जि.गडचिरोली येथे स्थानांतरीत करण्यात यावे. 


रोटा/एपे-१६ श्‌ 200-९-२००९]-१ [ कु. मा. प» 


2. 


Q 


हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असुन त्याचा 


संगणक सांकेतांक २००९०९२२१९५४५२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


areas 
( प्र.मो.वानखडे ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. ' 
राज्यमंत्री (गृह) शहरे/ ग्रामीण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान महालेखाकार, (लेखा परिक्षा) -१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ ईलेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
अप्पर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल नागर / पुणे, 
आयुक्त राज्य गुप्त वार्ता विभाग मुंबई, 
सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नविन प्रशायकिय भवन, मंत्रालय,(२ प्रती) 
वित्त विभाग( व्यय-७ /विनिमय)अर्थापाय शाखा, मंत्रालय, मुंबई. 
गृह विभाग कार्यासन पोल-१, पोल-४, पोल-७ 
निवड नस्ती पोल-३. 


एच-१६६१ -१३« 


ee ae 


